नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

यांच्या अखत्यारीतील सहायक शिधावाटप अधिकारी(गट-क) 
संवर्गातून शिधावाटप अधिकारी/मुख्य निरीक्षण अधिकारी 
(गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत शुद्धिपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. : पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२०७/नापु-१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- शासन आदेश क्र. : पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२०७/नापु-१५, दि.१४ ऑक्टोबर,२०२२ 
शासन शुद्धिपत्रक- 

संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील नियंत्रक शिधावाटप 
व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील सहायक शिधावाटप अधिकारी,गट-क पदावरून 
शिधावाटप अधिकारी/ मुख्य निरीक्षण अधिकारी,गट-ब (राजपत्रित) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 
आली. सदर आदेशात अ.क्र.१८ येथील श्री.दिपक श्रीकृष्णराव डोळस (दिव्यांग) यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
ठिकाण "३९ फ डोंबिवली" असे नमुद केलेले आहे. त्याऐवजी "३९ फ उप डोंबिवली " असे वाचावे. 


सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१७१५४३४२४५०६ असा आहे. हे शासन शुद्धिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 
TATOBA MARUTI: 


KOLEKAR 


(ता. Al. कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी. 
(मार्फत : नियंत्रक शिधापाटप व संचालक,नागरी पुरवठा, मुंबई) 
प्रत: 
१) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 


AD 


) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं) यांचे कार्यालय. 

) स्वीय सहायक, मा.सचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि.,मंत्रालय,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


CC fw 


Cc 
eS 


लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
सर्व उपनियंत्रक,शिधावाटप. 

१०) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


(२ &8. ८४ 


vo 


